कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातूत अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२२३/ प्र.क्र.२५६(२)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१, 
दि.०६.११.२०२३. 


शासन आदेशा :- 

सदंर्भाधिन शासन आदेशा, दि.०६.११.२०२३ अन्वये, श्री. विलास हरिदासराव मोरे यांना 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या निम्न संवर्गातून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या वरिष्ठ संवर्गात 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येऊन, डॉ.श्री.सळीम गुलाब शेख, अधीक्षक अभियंता यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर या पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. 
सदर आदेझाविरुद्ध, डॉ.श्री.सळीम arg, अधीक्षक अभियंता यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे मूळ अर्ज क्र.१८७/२०२३ दाखल केला आहे. 
मा.न्यायाधिकरणाने दि.०८.११.२०२३ रोजीच्या न्याय निर्णयानुसार, डॉ.श्री.सळीम शेख यांच्या 
दि.०६.११.२०२३ रोजीच्या बदली आदेशास स्थगिती दिलेली आहे. दरम्यान, श्री.विळास मोरे यांनी 
अधीक्षक अभियंता पदावरील पदोन्नती स्वीकारण्याच्याद्ृष्टीने त्यांना अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजना, छत्रपती संभाजीनगर या रिक्‍त पदी पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत शासनास 
विनंती केलेली आहे. त्यामुळे श्री.मोरे यांच्या अधीक्षक अभियंता पदावरील पदोन्नतीची अंमलबजावणी 
होणे आवश्‍यक आहे. 


२. श्री.विलळास हरिदासराव मोरे, कार्यकारी अभियंता यांच्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावरील 
पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत सुधारणा करुन, त्यांची सुधारित पदस्थापना खालील विवरणपत्रात स्तंभ क्र. ४ 
मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 


(१) (२) (३) (४) 


| . | श्री. विलास हरिदासराव ar. | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक | अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री 
बांधकाम मंडळ, लातूर ग्रामसडक योजना, छत्रपती 
संभाजीनगर या Rea पदी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदळी-१२२३/प्र.क्र.२५६(२)/सेवा-१ 

३. श्री.मोरे यांना संदर्भाधिन दि.०६.११.२०२३ रोजीच्या पदोन्नती आदेशातील सर्व अटी व शती लागू 
राहतील. 

४. श्री.मोरे यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात 
येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

५.  श्री.मोरे यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. श्री.मोरे यांनी वेतननिश्चितीबाबत विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र.११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून त्यांची 
पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील परिच्छेद 
क्र.५ (अ) (६) मधील तरतूदीनुसार संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून श्री.मोरे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 
७. ata यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 
Ge सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२११७१२२७२११८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c317¢ 
33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A H AJ A N G A | KWA D ) serialNumber=5EEEAD 1 9AOEF3D2434AFCCB36079E80E7EDE5A45017E 
C3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD. 
Date: 2023.12.21 17:34:30 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

७. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे, 

८. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

qo. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२३/प्र.क्र.२५६(२)/सेवा-१ 
"वव. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंत, 1 1 111०२०२०२०” _”_२_२०२० म 
१२. सर्व संबंधित अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 
१३. संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१७. कार्यासन अधिकारी (का.-१३/ १२/ १६-ब) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२१. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३. कार्यासन अधिकारी (सेवा-६ / आस्था-१/संगणक कक्ष) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


